तिवरे व सागरतटीय जैवविविधतेचे संवर्धन 
प्रतिष्ठानच्या (MFOM) नियामक मंडळावर 
(Board of Governors) राज्य विधीमंडळ 
सदस्यांचे AAPA करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा:- 

महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३, 
दिनांक २३.०९.२०१५ 


प्रस्तावना:- 

कांदळवन संवर्धनाच्या अधिक परिणामकारक प्रयत्नांसाठी व किनाऱ्यावरील जनतेच्या 
जीवनमानात सकारात्मक प्रभाव आणण्यासाठी उक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या आश्रयाखाली (Patron) तथा मा.मंत्री (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली तिवरे व 
सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाची (Mangrove and Marine Biodiversity 
Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) स्थापना करण्यात आली आहे. 


तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाचे (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) प्रशासकीय कामकाज 
करणे, व्यवस्थापन करणे तसेच पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे याकरिता नियामक मंडळ (Board 
of Governors) आणि प्रतिष्ठानाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासकीयदृष्ट्या अंमलबजावणी 
करण्याच्या हेतूने कार्यकारी समिती (Executive Committee) ची रचना करण्यात आली आहे. 
सदर नियामक मंडळाचे (Board of Governors) “सदस्य” म्हणून राज्य विधीमंडळाच्या 
“एका” सदस्यास नामनिर्देशीत करण्याची तरतूद आहे. आता, नियामक मंडळामध्ये (Board 
of Governors) नामनिर्देशीत विधीमंडळ सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय - 


तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळामध्ये 
(Board of Governors) “सदस्य” म्हणून राज्य विधीमंडळाच्या “दोन” सदस्यांना 
नामनिर्देशीत करता येईल. 


२. शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३, दिनांक २३.०९.२०१५ मधील अन्य 
अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३ 


as सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१८१९०११३०२१९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digi 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 

2. 


5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209F1 258e1 70f8f617d261f8 


6281 dfbfdf28c0d, laharashtra, 
INumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A13D04798 
D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN 5१891 GOVEKAR 
2.10.18 19:04:10 +0! 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सचिव, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. प्रधान सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११.विभागीय आयुक्‍त कोंकण, नवी मुंबई. 

१२.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मुंबई. 

१३.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई. 

१४.आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

१५.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठाणे 

१६.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), कोल्हापूर. 

१७.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ. 

१८. विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 

१९.कमांडर, तटरक्षक दल, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र 

२०.वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे. 

२१.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र किनारी प्रदेश व्यवस्थापन प्राधिकरण. 

२२.संचालक, राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था, पणजी, गोवा. 

२३. निवडनस्ती, फ-३ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


